विभागीय पदोन्नती समिती (१) गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विपस-४१२४/प्र.क्र.०१/सेवा-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १० जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्यासन 
१२, दि.०१.०८.२०१९. 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवेतील सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य, गट-अ 


संवर्गातून कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), गट-अ संवर्गात पदोन्नती देण्याकरिता विभागीय पदोन्नती 


समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवेतील सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), गट-अ 


संवर्गातून कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य, गट-अ संवर्गात पदोन्नती देण्याकरिता खालीलप्रमाणे 


विभागीय पदोन्नती समिती (१) गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम समिती पदाधिकारी 
१ | सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. अध्यक्ष 
२। सह सचिव / उप सचिव (सेवा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य 
3 | सह सचिव / उप सचिव (संवर्ग नियंत्रण), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य 
४ | सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य 
(सार्वजनिक बांधकाम विभागात कार्यरत मागासवर्गीय प्रतिनिधी) 
५ | अवर सचिव (सेवा/प्रशा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य सचिव 


झासन निर्णय क्रमांकः विपस-४१२४/प्र.क्र.०१/सेवा-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११०१७५८१२७२१८ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GANGADHAR MAHAJAN GAIKWAD 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 


GANGADHAR eee 
2.5.4.20=0d38ef6405f5cae15731340f134ce56f50e939ba034b962c3 


17c33ce102270d0, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


D serialNumber=5EEEAD19A0EF3D2434AFCCB36079E80E7EDESA45 
M A H AJ A N G A | KWA 017EC3297470E90AE602404B, cn=GANGADHAR MAHAJAN 
GAIKWAD 
Date: 2024.01.10 17:58:14 +05'30' 


(गंगाधर महाजन गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री, सा.बां. ( सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मंत्री, सा.बां. ( सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने), 

सह सचिव / उप सचिव (संवर्ग नियंत्रण), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / कोंकण / पुणे / नाशिक / 
छत्रपती संभाजीनगर / नांदेड / अमरावती / नागपूर / राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 
मुख्य अभियंता, संकल्पचित्र (पूल) विभाग, नवी मुंबई, 

मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे, 


. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र पोळीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई, 

. मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई. 

. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप, पुणे, 

. संचालक (उपवने व उद्याने), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

. कार्यासन अधिकारी (का.-१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. अवर सचिव (सेवा / प्रशा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. कार्यासन अधिकारी (आस्था-३ / सेवा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


